मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत 
विभाग, मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील 
नवनिर्मित कार्यालयांसाठी नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण व संवितरणअधिकारी घोषीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/२०२०/अर्थ-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १९/०७/२०२१ 


संदर्भ: १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ८४/२०२०/ अर्थ-३ 
दिनांक १३/०१/२०२१ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी २०१६/प्र.क्र. ८०/ प्रशासन- १ 
दिनांक १७/११/२०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम 
दिनांक १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना- 
संदर्भ क्र. 2 मधीळ शासन निर्णयान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील 


विद्युत शाखेतील तांत्रिक कामकाजातील गुणवत्तावर्धन होण्याच्या दृष्टीने व विद्युत शाखेच्या 
बळकटीकरणाची आवऱ्यकता विचारात घेता, राज्यात विद्युत शाखेकरिता दोन विद्युत मंडळ 
कार्यालये, एक दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, सहा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग व बारा 
सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग नव्याने निर्माण करण्यात आळे आहेत. यानुषंगाने सदर 
नवनिर्मीत कार्यालयांसाठी वेतन व भत्ते, प्रवासभत्ता यावरील खर्च तसेच इतर आकस्मीक खर्चाची 
देयके सादर करण्याकरिता व आहरण व संवितरण सुलभतेने होण्याकरिता संदर्भ क्र. १ मधील 
शासन निर्णयान्वये संबंधीत अधीक्षक अभियंता यांना नियंत्रक अधिकारी व संबंधीत कार्यकारी 
अभियंता यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषीत करण्यात आले होते. 

aH यापैकी अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, सा.बां.विभाग, नांदेड यांनी त्यांच्या 
कार्यालयासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक प्रदान करण्यासाठी महालेखाकार, नागपूर 
कार्यालयाकडे मागणी केळी असता महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपूर या 
कार्यालयाने, अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, सा.बां.विभाग, नांदेड यांना दिनांक 
१३.०१.२०२१ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये केवळ नियंत्रक अधिकारी घोषीत केळे आहे व आहरण व 
संवितण अधिकारी घोषीत केले नसल्याने आहरण व संवितण अधिकाऱ्याचे प्राधिकार पत्र देता येणार 
नाही असे कळविले आहे. तसेच संबंधीत कार्यकारी अभियंता यांना केवळ वेतन व भत्ते, प्रवासभत्ता 


यावरील खर्च तसेच इतर आकस्मीक खर्चाची देयके यांचे आहरण करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/२०२०/अर्थ-३ 

घोषीत केले असल्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम खाते लेखा संहितेच्या परिच्छेद ६.२.१ अंतर्गत 
सरकारी निर्माणाच्या वितरणासाठी पैसे काढण्यासाठी अधिकृतपणे स्वतंत्रपणे प्राधिकारपत्र घ्यावे 
असे सूचित केले आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ मध्ये नमूद शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येत 


असून याबाबत आता शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक १७/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य 
अभियंता (विद्युत) यांच्या अधिपत्याखाली दोन विद्युत मंडळ कार्यालये, एक दक्षता व गुणनियंत्रण 
मंडळ, सहा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग व बारा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग 
नव्याने निर्माण करण्यात आले आहेत. सदर नवनिर्मित विद्युत मंडळ कार्यालयांसाठी व त्यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी पुढीलप्रमाणे संबंधीत अधीक्षक अभियंता नियंत्रक अधिकारी 


म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


२. 


अ.क्र नियंत्रक अधिकारी 


।१_ | अधीक्षक अभियंता , मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ,मुंबई 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड प्रादेशिक विद्युत मंडळ, नांदेड 


अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 


तसेच सदर नवनिर्मीत ३ विद्युत मंडळ कार्यालये व ६ विभागीय कार्यालयांसाठी 


पुढीलप्रमाणे महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकामे लेखासंहिता परिच्छेद ६.२.१ नुसार सर्व प्रयोजनार्थ 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव आहरण व संवितरण अधिकारी 

तं अधीक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत | उपअभियंता (विद्युत) मुंबई प्रादेशिक विद्युत 
मंडळ, मुंबई मंडळ, मुंबई 

२ | अधीक्षक अभियंता, नांदेड प्रादेशिक विद्युत | उपअभियंता (विद्युत), नांदेड प्रादेशिक 
मंडळ, नांदेड विद्युत मंडळ , नांदेड 

३ | अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण | सहायक अधीक्षक अभियंता (विद्युत), दक्षता 
मंडळ, औरंगाबाद व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 

8 ।कार्यकारी अभियंता, रायगड विद्युत | कार्यकारी अभियंता, रायगड विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

4 | कार्यकारी अभियंता, धुळे विद्युत कार्यकारी अभियंता, धुळे विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

६ | कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/२०२०/अर्थ-३ 


७ । कार्यकारी अभियंता, नांदेड विद्युत कार्यकारी अभियंता, नांदेड विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

८ | कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ विद्युत कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

९ । कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर विद्युत कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दिनांक १७/०४/२०१५ मधील 
भाग पहिला उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्र. २ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम १५७३), व 
नियम १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४१/२१/कोषा प्रशा-५ दिनांक १२.०७.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०७२०१२३००८०६१८ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Patil Swati Sachin 


(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई , ४००००१ 


प्रत, 

मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. सचिव (रस्ते) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. सचिव (बांधकामे) यांचे खाजगी सचिव, 

उपसचिव (संवर्ग नियम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

महालेखापाल १/ २ महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल १/ २ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 

९) संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ रायगड / सोलापूर / औरंगाबाद / धुळे / 
यवतमाळ/ नांदेड/चंद्रपूर, 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन (अर्थ-३), निवडनस्ती. 

७]७]७]०]७]५७]७]०]७]०]७]०1]७1०1॥०]४९1॥०]०1॥०]५०]०]०1॥०॥ 


q 


AND AD 


) 
) 
) 
) 


LK 


mm 


N (5. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


